वाचा - 


अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली , 
दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते २८ फेब्रुवारी, 
२०२३ या कालावधीसाठी.. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
area निर्णय क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.२६/का.१२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०५ सप्टेंबर, २०२२ 


दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ 


शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 


दिनांक ०७ मार्च, 2022 


शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.२६/का.१२, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय गडचिरोली यांचे पत्र क्रमांक 


जा.क्र.बी-४(१४)/प्रशासन/३६०३/२०२२, दिनांक ०५ ऑगस्ट, २०२२ 
शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन दिनांक ०७ मार्च, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय 


गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील ९९ अस्थायी पदांना दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात आली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या 


तक्त्यात नमूद केल्यानुसार ९९ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते २८ फेब्रुवारी, २०२३ या 


कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
३१.०८.२०२२ | 09.03.2029 | शासन निर्णय | ०१.०९.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०२२ | दिनांक । २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
| a २ ३ | 8 | 4 & 
ca अधिक्षक १ 1 - | Po 1 १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.२६/का.१२ 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा दिनांक 
३१.०८.२०२२ | ०१.०३.२०२१ | शासन निर्णय | ०१.०९.२०२२ 
पर्यंत मुदतवाढ ते क्रमांक व पासून 
दिलेली पदे | २८.०२.२०२२ | दिनांक । २८.०२.२०२३ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
नव्याने निर्माण द्यावयाची पदे 
केलेली पदे 
सहायक अधिक्षक ७ 9 
लघुलेखक निम्नश्रेणी ६ 
वरिष्ठ लिपिक १४ १४ 
५ कनिष्ठ लिपिक ३१ ३१ 
& लघुलिपिक १ pd 
मुख्य बेलिफ Pa ae 
afew p90 ठ 1१0 fe) 
कंत्राटी वाहनचालक २ २ 
(१० उदको २ २ 
(११ | सफाईगार ४ ४ 
१२ कंत्राटी सफाईगार ३ ३ 
93 पहारेकरी २ २ 
१४ कंत्राटी पहारेकरी ३ ३ 
१५ | शिपाई १२ १२ 
एकूण ९९ 88 
2. विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 
३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाश्ीर्षाखाली “१०५ (दोन) जिल्हा व 


सत्र न्यायाधिश", “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिजा" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 
उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८ ऑगस्ट, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२२/प्र.क्र.२६/का.१२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०५१४४४११९७१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGYASHREE RAJENDRA BHAIDKAR 
B H AGYAS H R E E DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d56784946291 8ceb7579bb2b56247e927c039bbdf 
RAJ E N D RA 028022a8b9ce837a7c854bb, 
serialNumber=fb84fefefe4ee219c1bc35b35201c14eab0903 
e8194a7413a74eed93f32afdb0, cn=BHAGYASHREE 
B H A | D KA R RAJENDRA BHAIDKAR 


(भाग्यश्री भाईडकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, गडचिरोळी 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 

११.उप कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


